नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना (गट-अ 
/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ 
व दि.०१.०१.२०२० रोजींची तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२७/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २४ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७, 
दि.३१.१०.२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथीळ दि.३१.१०.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व 


मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६, दि.०१.०१.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठता सूची संचालक, नगर रचना, पुणे यांचा प्रस्ताव व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 


विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदी विचारात घेता, प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. आता, सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ व 


दि.०१.०१.२०२० रोजींची स्थित दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या सदर परिपत्रकासोबत 


जोडलेल्या परिशिष्ट “अ”, व परिशिष्ट “ब” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदर दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजींची तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या मा.उच्च 


न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. तसेच, 


झासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२७/नवि-२७ 


उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल 


झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


४. सदर ज्येष्ठता सूच्यांबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने 


शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही 


म्हणणे नाही असे समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२०११२४१२०००१०६२५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.24 14:55:47 +05'30' 


सहपत्र:- परिशिष्ट-अव ब (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व संबंधित सह संचालक, नगर रचना यांना 

(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 

२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 

४. निवडनस्ती (नवि-२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


JDTP2019 


AU 
Cj 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२७/नवि-२७, दि.२४.११.२०२० सोबतचे परिशिष्ट-"अ 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची 


नांव प्रवर्ग जन्मतारीख खात्यात प्रवेश । नियुक्ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक अर्हता सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
(DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYyY) मार्ग (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


खुला ०५/११/१९६२ ०६/०५/१९८२ ०३/०७/२०१३ णं ०३/०७/२०१३ ।बा.इ.(स ), ३०/११/२०२१ 
एम.प्लॅनिंग (अर्बन 
प्लॅनिंग) 


१०/०९/१९६८ ०५/११/२००३ ०३/०७/२०१३ शि ०२/०७/२०१२ ब डु २०/०९/२०२६ 
ए.आय.टी.पी., 

१३/१२/१९६२ २१/९२/१९८४ ०३/०७/२०१३ शि ०३/०७/२०१२ बा.इ.(स ), एम.टेक २१/९२/२०२० 
(अर्बन प्लॅनिंग) 

०५/०६/१९६७ २१/०६/१९९० ०५/०१/२०१७ al ०५/०१/२०१७ = alg. (Ase), २०/०६/२०२५ 
एम.ई.(सिव्हिल), टी.अँन्ड 
सी.पी. 

२९/०२/१९६३ ०४/०४/१९८६ ०५/०६/२०१७ शि ०५/०६/२०१७ JIL ), एम.टेक २१/०३/२०२१ 
(अर्बन प्लॅनिंग) 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.24 14:56:08 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


F:\Upload\24.11.2020\JDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 1 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२७/नवि-२७, दि.२४.११.२०२० सोबतचे परिशिष्ट-"ब" 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची 


अ. क्र. ज्येष्ठता नांव | मतारीख खात्यात प्रवेश युक्ती दिनांक | नियुक्‍त ज्येष्ठता दिनांक शिण अर्हता पेवानिद अभिप्राय 
क्रमांक (DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYyY) मार्ग (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


an an. 
०५/११/१९६३ ०६/०५/१९८३ ०३/०७/२०१३ णि ०३/०७/२०१३ |ब ३०/११/२०२१ |दि.१२.०६.२०२० 


आदेशान्वये संचालक, नगर 
रचना पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 
१०/०९/१९६८ ०५/११/२००३ ०३/०७/२०१३ ia ०३/०७/२०१३ 19 ३०/०९/२०२६ 
१३/१२/१९६२ ३१/१२/१९८४ ०३/०७/२०१३ a ०३/०७/२०१३ |बो.ई. ३१/१२/२०२० 
Baa. | ०५/०६/१९६७ २१/०६/१९९० ०५/०१/२०१७ | ०५/०१/२०१७ ।बी.ई.(सिव्हिल), ३०/०६/२०२५ 
एम.ई.(सिव्हिल), टी.अँन्ड 
सी.पी. 
२९/०३/१९६३ | ०४/०४/१९८६ | ०५/०६/२०१७ पि ०५/०६/२०१७ |S ३१/०३/२०२१ 


सह संचालक, नगर रचना (गट-अ, E Ie री T 


)सं (09.09.2020 ; 
श्री.हनुमंत जगन्नाथ १०/१२/१९६५ । २२/०२/१९८६ | १३/०३/२०१४ णं २०/०९/२०१९ ३१/१२/२०२२ 
नाझीरकर 


सिताराम आढ अ.ज. । २५/१२/१९६२ | २२/०९/१९८६ | १३/०३/२०१४ णि TTT ३१/१२/२०२० | महिन्यांच्या कालाव 
दि.१३.०३.२०१४ पासून सह 
संचालक, नगर रचना या 
पदावर कार्यरत. 


JDTP2020 F:\Upload\24.11.2020\JDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 1 


र ह 


शि शि 
| os zz 


खात्यात प्रवेश युक्ती दिनांक युक्त ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक 3 पेवानिव 
(DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYyyY) (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


र ८ श्रीमती सुलेखा बबन इ.मा.ब. | ३०/०३/१९६९ । ०९/०७/१९९९ २०/०९/२०१९ a न्नती । २०/०९/२०१९ |बो.इ.(सिव्हिल), २१/०३/२०२७ 
(peer | ह| ककी eee eee eee ae || _____ 
(सिव्हिल) 


भ.ज.(क) | १८/०४/१९६२ | ०९/०५/१९८३ २०/०९/२०१९ २०/०९/२०१९ ३०/०४/२०२० ।दि.३०.०४.२०२० 
(सिव्हिल), एम.ई. (टि रोजी सेवानिवृत्त 

०५/०५/१९६४ । २६/०२/१९८६ २०/०९/२०१९ शि २०/०९/२०१९ ALE. एम. ३१/०५/२०२२ शा 

२०/०७/१९६३ ०१/०१/१९९१ २०/०९/२०१९ शि २०/०९/२०१९ ALE. एम. ३१/०७/२०२१ शि 


Digitally signed by ४387 KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.24 14:56:36 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


JDTP2020 F:\Upload\24.11.2020\JDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 2 


